प्रशासकीय मान्यता 


पौंड, जिल्हा पुणे येथे दिवाणी (क.स्त.) 
यांचेकरिता दोन  निवासस्थानांचे 
बांधकाम करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीआरकक्‍्यू-१२२२/प्र.क्र.२२/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ जून, २०२२. 
पहा :- 
मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र. बी (डब्ल्यु ६०५४/ 
१९८८(११)/३३९/३८७३, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

पौंड, जिल्हा पुणे येथे दिवाणी न्यायाधीहा (क.स्त.) यांचेकरिता दोन निवासस्थानांचे बांधकाम 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर 
केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पौंड, जिल्हा पुणे येथे दिवाणी न्यायाधीठहा (क.स्त.) यांचेकरिता दोन निवासस्थानांचे बांधकाम 
करण्याकरिता रु.१,७७,७७,५४२/- (रुपये एक कोटी सत्त्याहत्तर लक्ष सत्याहत्तर हजार asl बेचाळीस 
फक्‍त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय मान्यता रुपयात 
nei 
a 


a dd 
— ॒आा 


९ | जमीनीखाली पाण्याची टाकी आणि रेन वोटर ५,००,०००/- 
हार्वेस्टिंग 


— 
a 
eae 
आकस्मिक खर्च ढळू 
भाववाढ (बांधकामाच्या ५%) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.२२/का-१३ 


वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) १७,७६,५४६/- 


era कोना तकल्व खर्वच्या ०५9) 
। | एकूण प्रकल्प किंमत (अ-ब--क--ड) १,७७,७७,५४२/- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमुना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, पुणे 
यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 

३) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्रात करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, या दृष्टीने 

विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करुनये. 

१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 
कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 

११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास, 
याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहिहत मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी 
घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात 
येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "APT क्र. एच-७, ४२१६, गृहनिर्माणावरील 
भांडवली खर्च -०१ शासकीय निवासी इमारती- ७००, इतर गृहनिर्माण, (०१) न्यायदान- केंद्रपुरस्कृत 
योजना, राज्यहिस्सा (०१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६ ०२९१) व केंद्र हिस्सा (०३) (०४) मोठी 
बांधकामे- ५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६ ०५२२)" या लेखाशरिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून त्या- 
त्या आर्थिक वर्षात खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात 
करण्यात येऊ नये. 
४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४/ २०२२/ ईमा-२, दिनांक १९ 
मे, २०२२ अन्वये आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी 
दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार आणि नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/ प्र.क्र.४८(भाग-१/ 
का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.२२/का-१३ 


विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उप विभाग-पाच, 
अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 
कि सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६१४१२५२४३६४१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
RN 


NITIN V JIWANE 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


-O 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

मा.प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे. (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे 

यांच्यासह) 

१०) सहायक अभियंता श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पुणे 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


AD 


CC AN 


£93) 


S Cc 
YS Nie re De Dee IS sells lc Se 


aon 


१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती / संग्रहार्थ (कार्यासन-१३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


